पोलीस पाटील मानधनात वाढ 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी ०१०३/प्र.क्र.८/भाग-२/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:- २६ ऑक्टोबर, २००४ 


बाचा:- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.बीव्हीपी ०१७७/५/पोल-८, दि.१४.२.१९७८. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.बीव्हीपी ०१८३/१४६६७/पोल-८, दि.४.१.१९९०. 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.बीव्हीपी १७७१/१/पोल-८, दि.१६.४.१९९७. 
४) शासन निर्णय गृह बिभाग क्र.बीव्हीपी १५८१/५८/भाग-३/पोल-८, दि.४.८.९७. 


शासन निर्णयः- 


राज्यातील पोलीस पाटलांच्या आर्थिक मागण्यांबाबतचा प्रश्‍न शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासनाने आता खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहेः- 

१) राज्यातील पोलीस पाटलांना सध्या मिळत असलेल्या दरमहा रु.५००/- मानधनात रु.३००/- ने बाढ करुन 
दरमहा एकूण रु.८००/- (रुपये आठशे फक्त) इतके मानधन दिनांक १.४.२००४ पासून मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

- :२) दिनांक १ ऑगस्ट, २००४ पासून रोखीने मानधन मंजूर करण्यात येत आहे. 

। "दिनांक १.८.२००४ ते ३१.१२.२००४ या कालावधीच्या मानधनाचा खर्च आकस्मिकता 
निधीतून भागविण्यात यावा". दिनांक १.४.२००४ ते ३१.७.२००४ या कालावधीची थकबाकी बाबत 

वेगळे आदेश निर्गमित करण्यात येतील . 

२. यासंबंधीचे देयके कोषागारात सादर करताना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च आकस्मिता निधीतून करण्यात 
आला आहे. अशी नोंद घेण्यात थाबी. ब॒ सदर प्रकरणी पूरक अनुदान प्राप्त झाल्यावर. ती मागणी क्र. 
बी-१,२०५५-पोलीस-११०-ग्राम पोलीस (००)(०१) पोलीस पाटील ब मेबास पाटील,इतर खर्च. दत्तमत (योजनेतर) 
(२०५५०२२१) " या लेखाशीर्षाखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा.रुपये 4334,00,000/- (रु. पाच कोटी पस्तीस 
लक्ष फक्त) मंजूर केलेला अग्रीम हा राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या मानधनात वाढ केल्याने येणाऱ्या खर्चाकरिता 
आहे. 

3 महासंचालक व पोलीस मह्यनिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य मुंबई तसेच सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
वरीलप्रमाणे मंजूरीप्रमाणे आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च करण्यासाठी देयके सादर करण्यासंदर्भात पूढील 
सूचनां काटेकोरपणे पाळण्याबाबत संबंधीतांना कळवावे. 

(एक) आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे रक्‍कम age . 
करण्यासंबंधीच्या आदेशात आगाऊ रक्कमेतून खर्च करताना सादर करण्यात येणा-या देयकावर, " आकस्मिकता 
निधी अग्रीम , शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्र.आकनि-११०४/७१/अर्थसंकल्प-१० दि.२४ ऑगस्ट, २००४ संगणक 
सांकेतांक ८०००-०७१-१ अन्वयें मंजूर " असे लाल शाईने लिहावे अशी सूचना आदेशात अंतर्भूत करावी ब ही 
सूचना लाल शाईने अधोरेखित करावी. 

(दोन) आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर करावीत. 

(तीन ) देयकावर जोडलेल्या संगणक चिट्टीबर अर्थसंकल्प शौर्षाचा कोड नंबर लिहीण्यात यावा. 

(चार ) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. सीएमएफ १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दि.२८ ऑगस्ट, १९८६ 

अन्वये आकस्मिकता निधीमधील आगाऊ watered दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
33/A:/POLICE PATIL.G.R. ह 9 न 


रोट/एच-717(1000-10-04) (कृ.मा.प. 


र 

(पाच ) आकस्मिकता निधी अग्रीमातून करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढताना संगणक संकेताचा वापर 
कराबा. ; 
४. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य मुंबई तसेच सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी वरील 
मंजूरीप्रमाणे आकस्मिकता निधीतून अग्नीम रक्‍कम खर्च करताना ज्या कारणासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिलेली 
आहे त्याच कारणासाठी पूर्णपणे खर्च. कराबी. ते याकरिता पूर्ण जबाबदार राहतील. तसेच सदरहू अग्नीमातून प्रत्यक्ष 
खर्च केल्याची माहिती त्यांनी शासनास दिनांक १५.१२.२००४ पूर्बी अवगत करावी. . 
ष्‌. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-१; लेखाशिर्ष २०५५-पालीस-११०-गप्राम पोलीस 
(००)(०१) पोलीस पाटील व्र Aare पाटील,इतर खर्च दत्तमत (योजनेतर) (२०५५०२२१) " या लेखाशिर्षाखाली 
प्रथमत: शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र.आकनि-११०४/७१/अर्थसंकल्प-१० दि.२४ ऑगस्ट, २००४ अन्वये मंजूर 
करण्यात. आलेल्या रु. ५,३५, ००,०००/-( रु. पाच कोटी पस्तीस लक्ष फक्त ) आकस्मिकता निधी अग्रनीमातून 
भागविण्यात यावा. 2, हट : 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ (१) क्र.४३१/व्यय-७, दि.२३.८.२००४ ब (2) 
क्र.सीआर-२९६/अर्थोपाय, दि.२४.८.२००४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


क — 


( प्र.ता. गौड ) 
,सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. गृह विभाग, | 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावांने, 


प्रती, र : 
महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व बिभागीय आयुक्‍त, 
सर्व पोलीस आयुक्त (बृहन्मुंबई वगळून), 
सर्व पोलीस अधिक्षक, 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी, : 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई, 
: त्येकी पाच जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर, 
(प्रत्येकी पाच जादा प्रतीसह) 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, (दोन जादा प्रतीसह) 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नबीन प्रशासन भवन, ५ वा 
' मजला,मंत्रालयासमोर, मुंबई (दोन जादा प्रतीसह) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, । न 
सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी (जिल्हा दंडाधिका-यांमार्फत), 
वित्त विभाग/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१०/व्यय-७, 
महसूल ब वन विभाग,(ई-१),मंत्रालय; 
गृह बिभाग (बीयुडी-१), 
Fras नस्ती (पोल-८). 


एच-717(1000) 


उ/१:५॥१(१)॥.(॥ PATIL (1.१. 


wl 


